सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरिता मागणी क्रमांक एक्स-१ 
मुख्य लेखाशिर्ष " 2234 सामाजिक सुरक्षा व कल्याण" या 
लेखाशिर्षाअंतर्गत वितरीत करावयाच्या निधीबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: मबाआ-२०२३/प्र.क्र.७८ /का-७अ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मंत्रालय,मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: २९ फेब्रुवारी, २०२४. 


प्रस्तावना: 

महिला व बाल विकास विभागांतर्गत असलेल्या विभागीय उपआयुक्त कार्यालय व जिल्हा महिला व 
बाळ विकास अधिकारी कार्यालये अशी एकूण १६ कार्यालये भाडयाच्या इमारतीत आहेत व ८ 
कार्यालयांचा कर भरावा लागतो. त्याकरीता सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी लेखाशिर्ष २२३५- 
सामाजिक सुरक्षा व कल्याण , ०२-समाज कल्याण ००१,संचालन व प्रशासन (०१)(०१) महिला व बाल 
कल्याण संचालनालय मागणी क्रमांक-एक्स-१. (२२३५-२०७२), १४- भाडेपट्टी व कर या बाबीमधून 
अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीद्वारे निधी वितरीत करण्यास मंजुरी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 
शासन निर्णय:- 

महिला व बाल विकास विभागांतर्गत असलेल्या विभागीय उपआयुक्त कार्यालय व जिल्हा महिला 

व बाल विकास अधिकारी कार्यालयांच्या भाडेपट्टी व कर याकीरता सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी 
लेखाशिर्ष २२३५-सामाजिक सुरक्षा व कल्याण , ०२-समाज कल्याण ००१,संचालन I WIR (०१)(०१) 
महिला व बाल कल्याण संचालनालय मागणी क्रमांक-एक्स-१. (२२३५-२०७२), १४- भाडेपट्टी व कर या 
बाबीमधून खालील विवरणपत्रातीलळ रकाना क्रमांक-२ मधील लेखाशीर्ष/उद्दिष्टाकरिता रकाना क्रमांक-७ 
प्रमाणे एकुण २९,६७,०००/- (रुपये एकोणतीस लक्ष सदुसष्ट हजार फक्त) इतका निधी वितरित व खर्च 
करण्यास या झासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रुपये हजारात) 
अ. | लेखाशिर्ष अर्थसंकल्पिय | पुरवणी एकूण वितरीत । वितरीत 
क्र मंजूर तरतूद । मागणी तरतूद तरतूद करावयाचा निधी 
द्वि २ 3 8 दु द 9 
मागणी क्र. X- 1 
. | २२ ३५-सामाजिक सुरक्षा व | 3443.000 २११२.००० | ५६६५.००० | २१३१.८०० | २९६७.००० 
कल्याण , ०२-समाज 


कल्याण ००१,संचालन व 
प्रशासन (09)(09) महिला व 
बाल कल्याण संचालनालय 
मागणी  क्रमांक-एक्स-१. 
(२२३५-२०७२), १४- भाडेपट्टी 
वकर 


शासन निर्णय क्रमांकः मबाआ-२०२३/प्र.क्र.७८ /का-७अ 


२. सदर निधीसाठी नियंत्रक अधिकारी म्हणून आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे 
हे राहतील. त्यांच्याकडे हा निधी सुपूर्द करण्यात येत आहे. त्यानुसार आयुक्‍त, महिला व बाल विकास 
आयुक्तालय, पुणे यांनी नियोजन विभाग व वित्त विभागाने निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचना, 
प्रचलित निकष, वित्तीय अधिकाराचे प्रत्यायोजन यांचे काटेकोर पालन करावे. 


३. याबाबत सन २०२३-२४ करीता वरील लेखाशिर्षाखाळी अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर 
उपलब्ध करुन दिलेला निधी खर्च करण्याची व त्याबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास सादर 
करणे, याची दक्षता आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्‍तालय,पुणे यांनी घ्यावी. 


४. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्र.२९/ व्यय-६, दिनांक ८.२.२०२४ अन्वये 
प्राप्त झालेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


द. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०२२९१४०४४४०४३० असा आहे. 
सदरचा निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SHIVAJI P KARWAR 

H | VA | p DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WOMEN AND CHILD 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=46ec07554eac404147684ed8b27adc8a1 c2a7 8fe8ffea3c9dd013 
77e25f76a36, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=579FDC49AAE09A 107A14D18D2E6E7 AEC6E608DE79CB8 
407CA0E64638BB98CDBO, cn=SHIVAJI P KARWAR 
Date: 2024.02.29 14:14:45 +05'30' 

(शिवाजी पां.कारवार ) 
कक्ष अधिकारी,महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) आयुक्‍त, महिला व बाळ विकास आयुक्‍्तालय,पुणे, 

२) आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई, 

३) महालेखापाल १/२, (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर, 

४) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई शहर/मुंबई उपनगर, 

५) वरिष्ठ जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे ( आयुक्‍तालय,पुणे मार्फत), 

६) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी(आयुक्‍तालय,पुणे मार्फत), 
) 
) 
) 
) 


७) ud विभागीय उपायुक्‍त, महिला व बाल विकास, (आयुक्‍तालय,पुणे मार्फत), 
७) सर्व जिल्हा महिला व बाळ विकास अधिकारी(आयुक्‍तालय,पुणे मार्फत), 
८) कार्यासन(व्यय-६/अर्थसंकल्प-७ वित्त विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 
९) कक्ष अधिकारी(का.४), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्राळय,मुंबई, 
यांना सदर निधी वितरीत करण्याच्या विनंतीसह अग्रेषित, 
१०) निवड नस्ती-का-७ अ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


